7O\D:\2012\ Transfer Posting\Order\DySP छा HM 1 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१२/प्र.क्र.२५४/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : २५ मे, २०९२. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: पोमसं/२/१०(५)/ 
स.सा. बदल्या-११/०१/२०१९२, दि.१८.५.२०१२ 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रातबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम-४ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने, 
बदली करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने "पोलीस उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त 
(निःशस्त्र)" या संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करुन त्यांच्या 


नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


“Chars अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची नियुक्‍ती नवीन नियुक्‍ती 
१ । श्री.रमेश गोविंद गायकवाड, | सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर 
२ | श्री.जगदोश नागू तायडे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पूर्णा 
उपबिभाग, जि.परभणी | 
३ | श्री.विश्वनाथ नामदेव sere उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पुर्णा 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सिल्लोड उपविभाग, जि.परभणी 
उपविभाग, जि.औरंगाबाद ग्रामीण | 
४ [Sonata  |।3)| : उपअधीक्षक, मुख्यालय, नाशिक | 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, शहापूर ग्रामीण 
उपविभाग, जि.ठाणे ग्रामीण 
५. | श्रीमती राजेश्वरी राजन रेडकर | सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई । 
पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, 
ठाणे ग्रामीण 
| ६ | श्री.रमेश पौ. शिवदास ' सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 
७ | श्री.अनिल सिध्दप्पा बागलकोट, . अपर उपआयुक्त (एक टप्पा पदोन्नती), | 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर : राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
८ श्री.कालीदास शंकरराव सुर्यवंशी, : अपर पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर : पदोन्नती), गुअवि, पुणे 


70\0:\2012\Transfer Posting\Order\DySP खा. ण 


2 


९ । श्री.सजराव ग्यानबा ठोंबरे, 
सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 


अपर पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा 
पदोन्नती), गुअवि, पुणे 


१० | श्रीमती पुष्पा दिलीप देशमुख, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर 


अपर पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा 
पदोन्नती), गुअवि, पुणे 


११ | श्री.रणजित दादासाहेब धुरे, 
सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर 


सहायक पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 


१२ | श्री.अभय शंकरराव येवले, 
सहायक पोलीस आयुकत, पुणे हहर 


अपर पोलीस अधीक्षक (एक | 
पदोन्नतीने), ओसीबी 


१३ | श्री. बसंत चंपतराब सयाम. 
! सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 
१४ | श्री. संतोष मधुकरराव GAS. 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, राजुरा । 


उपविभाग, जि.चंद्रपूर 


| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कामठी 


पोलीस उपअधीक्षक, मुख्यालय, TERT 
१८ | श्री.प्रदीप बासुदेवराव बोबडे 
| उपप्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, * हि: " 


१९. | श्री.संदौप अनंतराव आटोळे 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, राजुरा 
उपविभाग, जि.चंद्रपूर 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर उपविभाग, जि.नागपूर ग्रामीण 

au | श्री. श्रीकांत विडल कलघटगी, सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर । 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, राजभवन सुरक्षा, - 
बृहन्मुंबई 

१६ | श्री.नागेश शिवदास लोहार, सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर 
पोलीस उपअधीक्षक, वाहतुक, ठाणे ग्रामीण 

१७ | श्री.भालचंद्र शंकरराव महाजन, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 


पांढरकवडा उपविभाग, जि.यवतमाळ 


| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नागपूर 


उपविभाग, लोहमार्ग, नागपूर 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, निफाड 


उपविभाग, जि.नाशिक ग्रामीण 


२० | श्री.प्रकाश निलकंठ बुरडे, | | 
पोलीस उपअधीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, । 
नागपूर 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आर्वी 


उपविभाग, जि.वर्धा 


२१ । श्री.संतोष हनुमानजी कुंभारे, 

पोलीस उपअधीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, 
नागपूर 

२२  श्री.सुभाषसिग माधवबसिंगतंवर, 7 _ 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, डहाणू | 
उपविभाग, जि.ठाणे ग्रामीण | 
२३ | श्री.बसंत Hagen आडे, 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, =a 
उपविभाग, जि.चंद्रपूर 


उपविभागीय पोलीस ‘aang पवनी 


उपविभाग, जि.भंडारा 


अपर पोलीस अधीक्षक (एक टप्पा 
| पदोन्नती), गुअवि, पुणे 


_ | पोलोस उपअधीक्षक, on 


२४ | श्री.दिनकर श्रीकिसन ठाकूर, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे TET 


सहायक पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई 


70\0:\2012\Transfer Posting\Order\DySP_GT_HM z | 


2. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणासंदर्भात 
मा.न्यायालयाचे अथवा मा.न्यायाधिकरणाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही 
तात्काळ करण्यात यावी. 

2. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्यांना त्यांच्या 
नवीन नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Stave, 
( प्र. मो. बलकवडे ) 
कक्ष अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महासचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
«» महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
« मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
© मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
« अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 
« निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
« संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
» संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयामार्फत) 
+ निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


